प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथील 
सिंग कमांडो सिक्युरीटी फोर्स, नागपूर 
यांच्या कंत्राटी सुरक्षा रक्षक सेवेच्या प्रलंबित 
देयकांना मान्यता व सुरक्षा सेवेस कार्योत्तर 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१४४/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: १५ जुले , २०२० 


वाचा:- संचालक, आरोगय सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/माआ/टे. 
४/सुरक्षासेवा/प्र.देयक/मंजुरी/माआ/टे-२/३३३८-३९, दिनांक ८ मे २०२० 


प्रस्तावना :- 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथे सिंग कमांडो सिक्युरीटी फोर्स, नागपूर यांच्या मार्फत 


सुरक्षा रक्षक सेवा पुरवण्यात आली होती. सदर संस्थेच्या कंत्राटी सुरक्षा सेवेच्या प्रलंबित देयकांना 
मान्यता व सुरक्षा सेवेस कार्योत्तर मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत 
पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथील सिंग कमांडो सिक्युरीटी फोर्स, नागपूर यांच्या 


कंत्राटी सुरक्षा सेवेच्या माहे, ऑक्टोबर २०१८ ते जून, २०१९ या कालावधीतील प्रलंबित देयकांना 
मान्यता देण्यात येत असून, माहे जुले, २०१९ ते दिनांक ४ ऑगस्ट , २०१९ या कालावधीकरीता 


कार्योत्तर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१४४/आरोग्य ३अ 


२. उपरोक्त वस््रधुलाई करीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षा अंतर्गत सन २०२०-२१ मधील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
१ मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
११०-रुग्णालय व दवाखाने 
०५-मनोरुग्णालय 
(०५) (०१) - प्रादेशिक मनोरुग्णालये 
१३- कार्यालयीन खर्च (२२१० ०२१७) 
२) मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
११०-रुग्णालय व दवाखाने 
११०-६ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
(०६) (09) मध्यवर्ती मनोरुग्णालये 
१३ - कार्यालयीन खर्च (२२११०० २९१) 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३ 
विनियम, भाग- दि. १७.०४.२०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग-एक मधील अनुक्रमांक ६, नियम 
क्रमांक ४० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०८१४५११६७६१७ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१४४/आरोग्य ३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
o=Government Of Maharashtra, 


c 
ou=Public Health Department, 
fa | postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab31 faca2f1a89698a28c9 
4703436c07cda664672d20607766dc59d3 


serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b8 
a a V e 69fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87bOcf 
3, cn=Pradip M Balkavde 
Date: 2020.07.15 15:42:37 +05'30 


प्रमो.बलकवडे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

२. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (9), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

४. अतिरिक्‍त संचालक, (मानसिक आरोग्य ),आरोग्य सेवा संचालनालय ,मुंबई. 

५. वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

७. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


